मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) 

प्रधान लेखाशीर्ष -२८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 
२४२५- सहकार 

सन २०२२-२३ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.(१४५/२०२२)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ डिसेंबर, २०२२ 
शासन निर्णय- 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२, २४२५ सहकार या 
प्रधान लेखाश्ीर्षाखालील सन २०२२-२३ मधील अनिवार्य तरतूदींमधून २८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग या प्रधान 
लेखाशीर्षाखाली पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
सन २०२२-२३ अंतर्गत लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारीवर्ग (अनिवार्य) (२४२५ ०२२७ ११-देश्यांतर्गत प्रवास 
खर्च मधील रू.३३,१२,६४०/- (अक्षरी रूपये तेहतीस लाख बारा हजार सहाशे चाळीस फक्त) एवढी बचत सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार गटपातळीवरील ग्रामीण कारागीर (बलुतेदार) (अनिवार्य) (२८५१ 
००२१)-०१ वेतन अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार या योजनेसाठी 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.६३८/२०२२ व्यय-२ दि.१४.१२.२०२२ संदर्भात 
दि.२०.१२.२०२२ अन्वये व मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन I gala विभाग यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२८१५३४०१६७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१1100 


SEEMA BABANRAO 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 

२. मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

३. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 

४. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. आयुक्‍त ,सहकार आयुक्तालय, पुणे. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / HAT परीक्षा) -२,नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि- २३२२/प्र.क्र. (१४५/२०२२)/१७ स दि.२८.१२.२०२२ 


९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. उपसचिव (कार्यासन ९स,२२स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (९स/२२स)सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक-पुनर्बि-२३२२/(प्र.क्र.९४५/२०२२)/९७स/दि. QC- Par» QO 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रथान Sarees २४२९५ सहकार,पुनर्विनियोजन प्रस्ताद सन २०२२-२३ (बजा) (-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


VEX. -३२े.१२६४० ४३१.६१२६० 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक -पुनर्वि-२३२२/॥(प्र.क्र.१४५/२०२२)/९७स/दि. व (, 5.५, 92७४-९ 
मागणी क्रमांक व्ही-२, प्रधान लेखाशीर्ष २८५१ ,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२२-२३ (अधिक) (+) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


